सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
कार्यालयातील सहाय्यक निवासी आयुक्त (गुंतवणूक) हे 
पद प्रतिनियुक्तीने भरणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क.१२९/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०९ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा: 9) प्रधान सचिव व निवासी आयुक्त यांचे कार्यालय, शासन निर्णयक्रमांक 
पदनि २०१२/११६/३१, दिनांक २४.१२.२०१२ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/ 
प्र.क.१२९/२०-अ, दिनांक २४.८.२०२० 
प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र सदन कार्यालयातील गट-अ (राजपत्रित) संगर्वातील सहाय्यक निवासी आयुक्‍त 
(राजशिष्टाचार), सहाय्यक निवासी आयुक्त (संपर्क, सहाय्यक निवासी आयुक्‍त (सुरक्षा, सहाय्यक 
निवासी आयुक्त (माहिती व तंत्रज्ञान) ही पदे शासन निर्णय दिनांक २४.४.२०१२ अन्वये निर्माण करण्यात 
आली होती. सदर चारही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याची तरतूद या शासन निर्णयात आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र 
सदन कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध शासन निर्णय दिनांक २४.८.२०२० रोजी निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सदर आकृतीबंधानुसार काही संवर्ग एकत्रित करण्यात आले असून, काही संवर्गाच्या 
पदनामात बदल करण्यात आला. सुधारित आकृतीबंधामध्ये सहाय्यक निवासी आयुक्‍त (माहिती व तंत्रज्ञान) 
हे पद व्यापगत करुन त्याऐवजी सहाय्यक निवासी आयुक्त (गुंतवणूक) हे पद निर्माण करण्यात आले. 
सहाय्यक निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक) या पदावरील नियुक्तीबाबत कार्यपध्दती निश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सहाय्यक निवासी आयुक्त (गुंतवणूक ) हे पद सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी एस-२३- 
६७७००-२०८७०० (सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु. १५६०००-३९१००-ग्रेड पे रुपये ६६०० 
मंत्रालयातील अवर सचिव पदाच्या समकक्ष) मधील आहे. सदर पद राज्य अथवा केंद्रीय सेवेतील समकक्ष 
पदावर कार्यरत अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्तीने भरण्यात यावे असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८०९१५५५४९०१०७ असा आहे. सदर 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SATISH KARBHARI 
JONDHALE 


(सतीश जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क.१२९/२०-अ 


८0. LS 02 “८० AN 


४] 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


me) 


१०) 


अपर मुख्य सचिव (सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्त (गुंतवणूक), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग, आपुक/ व्यय-४ मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


